अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी 
पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर 
विधी सल्लागार-०१ व विधी अधिकारी-०१ (वर्ग-अ) 
अशी ०२ काल्पनिक पदे निर्माण करून ती बाह्य 
यंत्रणेमार्फत भरण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ओपीओ-३६१४/प्र.क्र.९३/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ जानेवारी, २०२१ 


वाचा :- 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.ओेपीओ-३६१४/प्र.क्र.९३/पोल-३, दि.१६.०८.२०१९ 
२) अपर पोलीस महासंचालक(नि.व स.),पोलीस महासंचालक कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे 
पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/वि.अ/दविप/२९/२०१५, दि.१३.११.२०२०. 


उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.०१ येथे नमूद दिनांक १६.०८.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ४ 
मधील “ सदर पदे फक्त एक वर्षासाठी राहतील” याऐवजी “सदर नेमणुका या बाह्ययंत्रणेव्दारे प्रथमत: ११ 
महिन्यांसाठी करण्यात याव्यात. ११ महिन्यानंतर आवऱ्यक असल्यास करारनाम्याची मुदत वेळोवेळी वाढविता 
येईल. तथापि, salt मुदत वाढविताना एकावेळी ही मुदत ११ महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही याची काळजी 
नियुक्‍ती प्राधिकारी घेईल. san प्रकारे जास्तीत जास्त ३ वेळा नियुक्‍ती करता येईल. त्यानंतर अशा 
उमेदवारांची पुनश्च: नियुक्ती करणे आवश्‍यक आहे असे सक्षम प्राधिका-याचे मत झाल्यास त्या उमेदवारास 
पुनश्च: निवड प्रक्रियेस सामोरे जावे लागेळ” असे वाचण्यात यावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०१२९१७३२३०३०२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


र के igitally signed by Rupali Sanjog Kab: 
DN: c=IN, o=Gi ashti ‘Home 
UPaAll DANJOQG ळा 
2.5, 003. 
55$07€98त017342377' 
10९ 


9 
seria 5cb43a03d973ff96aabbf02a74864a468 1399 
a a re 663d8fbde0441a596 ५ Kab 


2021.01.29 17:35:56 +05'30' 


3d 30f6ca54b1ade430443efec 


(रूपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 
१. मा.मंत्री,गृह यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री,गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव. 


शासन शुध्दीपत्रक, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-३६१४/प्र.क्र.९३/पोल-३ 


३. मा.राज्यमंत्री,गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अपर पोलीस महासंचाळक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र-१,मुंबई. 
१०.अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी,मुंबई. 

१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,वांद्रे,मुंबई. 

१३.निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


